जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर 
यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:अस्थायी ०३१८/३५८/प्र.क्र.६४/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :२८ सप्टेंबर, २०१८ 


पहा :१. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा, दि.१०/९/२००१ 
२. शासन निर्णय क्र.अस्थायी ०३१८/३५८/प्र.क्र.६४/कार्यासन ११, दि.१२/३/२०१८ 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दि.७/९/२०१८ 
४. जिल्हा न्यायालय, कोल्हापूर यांचे पत्र क्र.(प्रशासन)/७३१८/२०१८, दि.९/८/२०१८ 


शासन निर्णय: 

जिल्हा न्यायालय, कोल्हापूर या आस्थापनेवरील २५९ अस्थायी पदांना संदर्भाकित क्र.२ च्या शासन 
निर्णयान्वये दि.१/३/२०१८ ते ३०/९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

जिल्हा न्यायालय, कोल्हापूर या आस्थापनेवरील त्यांच्या दि.९/८/२०१८ च्या विनंतीनुसार पुढील 
तक्त्यात नमूद केलेल्या २९३ अस्थायी पदांना या शासन निर्णयान्वये दि.१/१०/२०१८ ते २८/२/२०१९ 
पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदे संख्या 

fa | अधिक्षक ०२ 
२ सहाय्यक अधिक्षक ०९ 
३ लघुलेखक (उ.श्रे.) ०६ 
४ लघुलेखक (नि.श्रे.) ३२ 
षु वरिष्ठ लिपिक ३२ 
& कनिष्ठ लिपिक १०८ 

प्रमुख बेलिफ ०४ 

शिपाई ७२ 
९ पुस्तक बांधणीकार 10१ | 
qo वाहन चालक OH 
Ca बेलिफ २० 
१२ उदवाहक 10१ | १ 
१३ पहारेकरी ०४ 
१४ सफाईगार Pd q 

एकूण २९३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०३१८/३५८/प्र.क्र.६४/कार्यासन ११ 


यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, दिवाणी व सत्र न्यायालये (०२) जिल्हा व 
सत्र न्यायाधीजा, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र =r (अनिवार्य) (२०१४ ०१७२ ) 09, वेतन या 
लेखाशीर्षाखालील सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय,वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क्र 
दि.७/९/२०१८अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९२९१२२५०८२९१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


tally signed by Santosh Sampatti 1४०७०७ 


Santosh 9310१1 याता 
2.5.4.20=214b4345a2842afe7 dd0cbda9e8d8357 9cbed: 30. 
215ceda096e4e407797, 


. 
N ava | re ialNumber=0cb 1 b0de02001 5cf6d 1f80057927 1f4816460b18 
02c2ae247dd6dd6f47462cd3, ‘Santosh Samp gire 


Date: 2018.09.29 12:29:16 +05'30' 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, कोल्हापूर, 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर, 
६. वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई, 
७. निवडनस्ती (कार्यासन 99). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


